नागपूर येथील विदर्भ सहित्य संघाच्या 
शताब्दी वर्षानिमित्त रु.१० कोटी इतका निधी 
विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर या संस्थेस एक 
वेळची विशेष बाब ठेव म्हणून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विदर्भ- २०२३/प्र.क्र. ३९/भाषा-३ 
नवीन प्रशासकीय भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक: २७.०२.२०२४ 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र. सापअ-१०१५/प्र.क्र.१४७/२०१५/भाषा-३, दि.०८.११.२०१७ 
2) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे क्र.सासंमं/प्रकाशने/प्र.क्र.४१६/२०२३/२४९५, 
दि.११.०७.२०२३ सोबतचे विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर यांचे दि.१०.०७.२०२३ चे पत्र 

3) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे क्र.सासंम/प्रकाशने/प्र.क्र.४१६/२०२३/२४३३, 
दि.१८.०७.२०२३ सोबतचे विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर यांचे दि.१४.०७.२०२३ चे पत्र. 

४) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे क्र.सासंमं/प्रकाऱने/प्र.क्र.४१३/२०२३/३७१५, 
दि.३१.१०.२०२३ सोबतचे विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर यांचे दि.१०.०७.२०२३ चे पत्र 

५) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे क्र.सासंमं/प्रकाऱने/प्र.क्र.४१६/२०२३/४१८०, 
दि.२८.१२.२०२३ सोबतचे विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर यांचे दि.२७.१२.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर या संस्थेची स्थापना सन १९२३ रोजी झाली आहे. संस्थेच्या घटनेतील 
प्रमुख उद्देश, मराठी साहित्य, भाषा, संस्कृती यांची जोपासना व अभिवृध्दी हा आहे.विदर्भ साहित्य संघातर्फे 
संपूर्ण विदर्भात शालेय स्तरापासून पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मराठी भाषा आणि मराठी साहित्य परीक्षा घेतल्या 
जातात. विदर्भातून हजारोंच्या संख्येने केवळ मराठीच नव्हे तर अमराठी भाषक विद्यार्थी या परीक्षा देतात. या 
परीक्षांच्या माध्यमातून मराठी भाषा आणि साहित्याची गोडी विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरापासून लावण्याचे प्रयत्न 
विदर्भ साहित्य संघाकडून केले जातात. नवीन लेखकांना व्यासपीठ मिळवून देणे, भाषा विषयक/साहित्य 
विषयक अभिरुची वाढविण्याचे कार्य यातून केले जाते. 
2. मराठी भाषा विभागाच्या दि. ०८ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार मराठी भाषा आणि साहित्य 
वृध्दींगत करण्याच्या उद्देशाने सातही प्रादेशिक साहित्य संस्थांना समाजातील सर्व स्तरापर्यंत मराठी भाषा, 
साहित्य आणि संस्कृतीचे संवर्धन, अभिसरण व विकास साधला जाईल अशा व्यापक हेतूने आपल्या संस्थां 
अंतर्गत विविध शाखामार्फत अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण उपक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी प्रत्येक संस्थेला 
रु.१० लक्ष इतके अनुदान देण्यात येते. 

मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांनी राज्याच्या सन २०२३-२०२४ अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेच्या 
अनुषंगाने, नागपूर येथील विदर्भ साहित्य संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त रु.१० कोटी निधी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“नागपूर येथील विदर्भ साहित्य संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त १० कोटी निधी देण्यात येईल.” अशी 
सन २०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती. सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या 
घोषणेच्या अनुषंगाने, नागपूर येथील विदर्भ साहित्य संघास शताब्दी वर्षानिमित्त एक वेळची विशेष बाब म्हणून 
रु.१० कोटी इतका निधी ठेव म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विदर्भ- २०२३/प्र.क्र. ३९/भाषा-३ 


कार्यपध्दती :- महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी विदर्भ 
साहित्य संघ, नागपूर या संस्थेस वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


२. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचा धनादेश विदर्भ 
साहित्य संघ, नागपूर या संस्थेच्या नावे काढण्यात यावा. यासाठी सहायक लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
तसेच सचिव,महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या त्यांच्या अधिपत्याखालील दुय्यम अधिकाऱ्यास यासंबंधीच्या 
देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


3. सदर are निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४३/का.१४४२३, दि.२८.११.२०२३ व 
वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५४/व्यय-४, दि.२२.०१.२०२४ यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. उपरोक्त प्रयोजनासाठी खालील लेखाशीर्षाखाली पुरवणी मागणीव्दारे उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून 
सदर खर्च भागविण्यात यावा. 


“मागणी क्रमांक झेडएफ-०२, २२०५, कला व संस्कृती (००) १०२, कला व संस्कृती प्रचालन (०१ )(०५) 
साहित्य संस्थांना सहायक अनुदाने (कार्यक्रम) -३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (2204 ३३९५)” 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२७१२२९४९४१३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NITIN JOTIRAM पणय oo 


5.4.20=2199314143adc352dccd62da8d57c0c437F1857f98da7 
b40525225bbbd5b59e9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=EF4BF635C99B4893 102C08CC8CC543C45250E19 
DC2A7932C127A2E60D75F7904, cn=NITIN JOTIRAM DANGARE 
Date: 2024.02.27 12:39:57 +05'30' 


(नितीन जो. डंगारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
. __ मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.सर्वमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
प. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 

. _ महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर, 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, नागपूर, 
११. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई, 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१३. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विदर्भ- २०२ ३/प्र.क्र. ३९/भाषा-३ 
१४. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१५. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१६. सर्वजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
१७. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई, 
१८. अउअध्यक्ष/ सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
१९. अध्यक्ष / सचिव, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
२०. संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 
२१. संबंधीत संस्था 
२२. मराठी भाषा विभाग / सर्व कार्यासने, 
२३. निवड नस्ती (भाषा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


